ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या तरतूदीनुसार 
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या सदस्य या 
रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.१५/ग्रासं-४ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय (वि.), मुंबई-३२. 
तारीख: ०८ मे, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, क्रमांकः ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ मधील नियम, २००० 
२) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र W.SE/Mah/Est/Sle/ 
Comm/209¢/9¢ दिनांक - १४/३/२०१८. 


शासन निर्णय:- 
ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ च्या तरतूदीनुसार ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण 


करण्यासाठी राज्यामध्ये जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर 


अधिनियमाच्या कलम, १० व कलम ३० चे पोटकलम (2) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 


वापर करुन खाली नमूद करण्यात आलेल्या उमेदवारांची त्यांच्या नावासामोर दर्शविण्यात आलेल्या 


जिल्हा तक्रार निवारण मंचामध्ये सदस्य या रिक्‍त पदी नियुक्‍ती याव्दारे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. सदस्य पदासाठी पात्र उमेदवारांची नावे सदस्यांची पदस्थापना करण्यात आलेल्या 

जिल्हामंचाचे नाव 
(रिक्‍त पदी) 

cal st fear विनायक प्रभुणे नागपूर 

२. | श्रीमती दिप्ती अप्पासाहेब बोबडे नागपूर (अतिरिक्‍त) 

३. | श्री.सचिन यशवंत ठिपी नाशिक 

४. | श्रीमती प्रतिभा रमेश पाटील अमरावती 

५. । श्रीमती शिल्पा सुधाकरराव डोल्हारकर वाशिम 

६. ।श्री.केरण पारसमल Asta परभणी 

७. | श्रीमती.पूनम विजयकुमार महर्षी ठाणे (अतिरिक्‍त) 

८.  । श्री.सुभाष राजाराम अजने मुंबई उपनगर 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.१५/ग्रासं-४ 


९. श्रीमती वृषाली गौरव जागीरदार भंडारा 
ee ०. | श्री.सखाराम झीपरू पवार ठाणे 
ea १. | श्रीमती कविता कौतिकराव देशमुख नांदेड 
१२. | श्री.प्रदीपकुमार गोविंदभाई गगरे मुंबई उपनगर(अतिरिक्त) 
१३. | श्री.धोडूराम शंकर पराडकर मुंबई (दक्षिण) 
१४. | श्री.सचिन Ward पाठक सोलापूर 
१५. । श्री.सुरेश मोतीराम जाधव धुळे 
१६. | श्रीमती नीता कांतीलालजी कंकारीया हिंगोली 
१७. | श्री.आनंद भालचंद्र जोशी अकोला 
१८. | श्रीमती प्रिती चमीकुट्टी चमीकुट्टी मुंबई (मध्य) 
१९. । श्री.राहूल WHIT पाटील सातारा 
२०. | श्रीमती शुभांगी निखतराव कोंडे अमरावती 
२१. | श्रीमती नीशा कल्याणमळजी शेवटीया परभणी 
२२. श्रीमती अपर्णा अशोक दिक्षीत बीड 
२३. | श्री.इक्बाल अहमद शोख उस्मानाबाद 
२४ श्रीमती सरीता बळीराम रायपूरे गोंदीया 
२५ श्री.महेश नीळकंठ ढाके अहमदनगर 
२६ । श्री.मंगेड पी. कासार दक्षिण मुंबई 
२७  । श्री.मजीब अहमद खान मुंबई उपनगर 
२८ | श्री.शशांक के. क्षीरसागर रत्नागिरी 
2. वरील सदस्यांची नियुक्‍ती त्यांनी विहीत नमून्यातील MIATA व हमीपत्र राज्य आयोगास सादर 


केल्यानंतर व त्यांनी त्यांच्या पदाचा प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रभावी होईल. सदरील सदस्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.१५/ग्रासं-४ 


पदावरील पुर्ननियुक्‍ती खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून, करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात 


येत आहे :- 


अटीव शार्ती :- 


१. 


संबंधित उमेदवाराची पुर्ननियुक्‍ती ही वैद्यकीय तपासणी व पोळीस पडताळणी अहवालाच्या 
अधिन राहून, ज्यांचे पाळीस पडताळणी/वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्रतिकुल 
असतील/त्यामध्ये काही प्रतिकुल शेरे नमूद केले असल्यास त्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात 
येईल. 

संबंधित उमेदवारांची नियुक्ती ही वैद्यकीय तपासणी व पोळीस पडताळणी अहवालाच्या 
अधिन राहून, ज्यांचे पोळीस पडताळणी/वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्रतिकुल 
असतील/त्यामध्ये काही प्रतिकुल शेरे नमूद केले असल्यास त्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात 
येईल. 

जिल्हा मंचाच्या सदस्यांची नियुक्‍ती ५ वर्षासाठी किंवा त्यांच्या वयाची ६५ वर्ष पूर्ण 
होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत राहील. 


. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचातील सदस्यांना महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम, २००० 


च्या नियम ३ मधील पोटनियम (१) मधील तरतूदी व सदर नियमामध्ये वेळोवळी केलेल्या 
सुधारणानुसार वेतन/मानधन अनुज्ञेय राहील. 


. जिल्हा मंचाचे सदस्य जिल्हा मंचाच्या कामासाठी दौर्‍यावर असतांना राज्य शासनाचा 


प्रथमश्रेणी अधिकाऱ्यांना अनुज्ञेय दैनिक व प्रवास भत्ता मिळण्यास ते पात्र राहतील. परंतु, 
त्यांना विमान प्रवास तसेच, वातानुकूलित प्रथम वर्गाचा रेल्वे प्रवास अनुज्ञेय राहणार नाही. 


. महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम, २००० मधील नियम ३ (४) या तरतूदीनूसार संबंधित जिल्हा 


मंचाच्या सदस्यांना पदावरुन दूर करता येईल. 


, लोकहितास्तव किंवा प्रशासकीय कारणास्तव जिल्हा ग्राहक मंचाच्या सदस्यांच्या सेवा एका 


जिल्हा मंचातून दुसऱ्या जिल्हा मंचामध्ये बदलीने योग्य असतील किंवा कामाचा भार किंवा 
प्रलंबित प्रकरणे विचारात घेता, राज्य आयोग ठरविल त्याप्रमाणे दोन जिल्हा मंचांना जोडून 
त्यांच्या सेवेचा उपयोग करुन घेता येईल. 


. पुर्ननियुक्‍तीचे आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांत संबंधितांनी पदभार न 


स्वीकारल्यास त्यांची नियुक्‍ती आपोआप रद्दबातल होईल. 


. जिल्हा ग्राहक मंचाच्या सदस्यांच्या सेवाविषयक अन्य बाबी किंवा adi ग्राहक संरक्षण 


अधिनियम, १९८६ व महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम २००० व शासनाने त्यामध्ये वेळोवेळी 
केलेल्या सुधारणेनुसार नियमित होतील 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.१५/ग्रासं-४ 


2. 


उपरोक्त बाबींसाठी होणार खर्च मागणी क्र.एम-२ “२४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण (०४) 


(००) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद, राज्य आयोग व जिल्हा 


मंचाची स्थापना करणे (०४) (09) मुंबई शहर (२४०८०२५१) ०२८” (व्यावसायिक सेवा/मुफसल)(२४०८०२६२) 


०२८ (व्यावसायिक सेवा) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०९१३१२३६८४०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


९) 


Digitally signed by Bhaskar Babi Patil 


DN: c=IN, o=Governmen’ Of Maharashtra, ou=Food Civil 
h a S a | Supplier And Consumer Prot artment, 
stalCode=400032, st=Mahi htr 
2.5.4.20=bbb17268641691acddf048e6aa2150f79b022d09a6c74 


5e92beb9baeed480e62, 


e 
ialNumb: 8¢342ac9a89937bf462ee75f46842ac6d 1 fbc12a9 
Sdda7bfd1d06d7b79b4191 BI 


Date: 2018.05.09 13:15:04 +05'30' 


(भा.बा.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा.मंत्री अनापुवग्नास यांचे खाजगी सचिव. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद. 
मा.राज्यमंत्री अनापुवग्रास यांचे खाजगी सचिव. 

मा.अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 

सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 

अ.मु.स.(वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव, (अ.ना.पु.व .सग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 


१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८८ मुंबई,/नागपूर. 
99) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 

१२) प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 

१३) सर्व संबंधित नियुक्‍त सदस्य. 

१४) सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालय. 

१५) निवडनस्ती, ग्रासं-४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


